महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन 
बाबीकरिता सन २०१८-१९या आर्थिक वर्षातील 
माहे ऑक्टोबर, २०१८ ते डिसेंबर, २०१८ या तीन 
महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-राअआ-२०१८/प्र.क्र. ५६ /का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि.१६ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि. ०२ एप्रिल, २०१८. 
(२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राआआ-२०१८/प्र.क्र. ५६ /का-९, 
दि.५ A, २०१८. 
(३) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.१/ का-४/ 

२०१८-१९, दि. ०७/०९/२०१८ चे पत्र व सहपत्र. 

प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 


"वेतन" या बाबीकरिता माहे एप्रिल, २०१८ ते जुले, २०१८ या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्याकरिता 
संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर निधी वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. ३ च्या 
पत्रान्वये सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी मागणी केल्यानुसार माहे ऑक्टोबर, 
२०१८ ते डिसेंबर,२०१८या तीन महिन्यांकरिता महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या 
कार्यालयाच्या वेतनाकरिता अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०१८-१९या आर्थिक 
वर्षामध्ये “2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९(अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षांतर्गत 
एकूण रु.७०,००,०००/- (अक्षरी रूपये सत्तर लक्ष फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला 
आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भ क्र. (9) येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ च्या 
प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर,२०१८अखेर) अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० 
टक्केच्या मर्यादेत सदर (बीम्स) प्रणालीद्वारे मंत्रालयीन विभागांना अनुदान वितरित करण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात आळेली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या 
कार्यालयासाठी प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर,२०१८अखेर) ७०% प्रमाणे रू.४९,००,०००/- (अक्षरी 
रूपये एकोण पन्नास लक्ष फक्त) पैकी संदर्भ क्र. (२) च्या शासन निर्णयान्वये वेतन या बाबीकरिता माहे 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०१८/प्र.क्र. ५६ /का-९ 


एप्रिल, २०१८ ते जुले, २०१८ या चार महिन्यांकरिता एकूण रु.२१,७७,७७६/- (अक्षरी रूपये एकवीस 
लक्ष सत्त्याहत्तर हजार सातऱी WEAR फक्त) अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहेत. संदर्भ क्र. 
(३) च्या पत्रान्वये सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी नमूद केल्यानुसार "सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता GAAS 2234 अ WE (३६) खाली रु.२१,७७,७७६/- एवढी रक्‍कम 
एप्रिल ते जुले या कालावधी करीता BDS प्रणालीवर शासनाकडून आयोगास उपलब्ध करुन देण्यात 
आली होती. त्या पैकी रु.१८,०६,०७४/- इतके अनुदान खर्ची पडले असून रु.३,७१,७०२/- ऐवढी 
रक्‍कम शिल्लक राहिली आहे. सदरची अखर्चित रक्‍कम माहे सप्टेंबर २०१८ च्या वेतनाकरिता खर्च 
करण्यात येईल,” असे कळविले आहे. त्यानुसार उर्वरित रु.२७,२२,२२४/-(अक्षरी रूपये सत्तावीस 
लक्ष बावीस हजार दोनशे चोवीस फक्त) इतक्या रकक्‍्कमेपैकी उपरोक्त संदर्भ क्र. (१) येथील वित्त 
विभागाच्या शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार माहे ऑक्टोंबर,२०१८ ते डिसेंबर,२०१८ या तीन 
महिन्यांकरिता मासिक अनुदान रु.५,४४,४४४/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष चव्वेचाळीस हजार चारशे 
चव्वेचाळीस फक्त) प्रमाणे (रु.५,४४,४४४/-)६३ = रु.१६,३३,३३२/- एकूण रु.१६,३३,३३२/- (एकूण 
अक्षरी रूपये सोळा लक्ष तेहतीस हजार तीनशे बत्तीस फक्त ) इतके अनुदान, ३६ सहायक अनुदाने 
(वेतन) या Several खालील दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, 
मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य) , ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” 


अ. | तपशीलवार | सन २०१८-१९ | पहिल्या । माहे एप्रिल, २०१८ | माहे एप्रिल ते माहे 
क्र. लेखाशीर्ष साठी नऊमाही साठी | ते जुले, २०१८ । सप्टेंबर २०१८ | ऑक्टोंबर,२०१८ 
अर्थसंकल्पीय वितरित करिता वितरीत पर्यंत ते डिसेंबर, २०१८ 
अंदाज अनुदान अनुदान महाराष्ट्र राज्य | करिता मंजूर 
पुस्तिकेत (७०%) (रु.) अल्पसंख्याक | अनुदान (प्रतिमाह) 
दर्शविण्यात | (माहे एप्रिल, आयोगाकडून (रु.) 
आलेले २०१८ ते झालेला खर्च 
अनुदान डिसेंबर, (रु.) 
(रु.) २०१८) 
(रु.) 
ea | २ ३ 1 ok षु & | ७ 
१ | ३६, सहायक | ७०,००,०००/- | ४९,००,०००/- (५,४४,४४४/- २१,७७,(७७६/- (५,४४,४४४/- 
अनुदाने ४ x3= 
(वेतन) रु.२१,७७,७७६/-) रु.१६,३३,३३२/- 
एकूण ७०,००,०००/- | ४९,००,०००/- | २१,७७,७७६/- । २१,७७,७७६/- | रु.१६,३३,३३२/- 


एकूण (अक्षरी रूपये सोळा लक्ष तेहतीस हजार तीनशे बत्तीस फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०१८/प्र.क्र. ५६ /का-९ 


३. सदर तरतुद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
येत असून याकरिता, ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०१८-१९च्या मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आपल्या 
कार्यालयाच्या खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशान्वये सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षात आणि सन २०१८-१९ मधील माहे एप्रिल, २०१८ ते डिसेंबर, २०१८ मध्ये वितरीत 
करण्यात आलेल्या निधीमधून केलेल्या खर्चाचे तपशीलवार माहिती आणि विहीत नमुन्यात 
उपयोगिता WATTS (utilization Certificate) (खर्च केलेल्या बाबींची संपूर्ण माहितीसह ) स्वतंत्रपणे 
तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावे. अन्यथा पुढील अनुदान वितरण करता येणे शक्य होणार 
नाही. या बाबतची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयाची 
राहिल. तसेच ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात येतो, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी निधी 
खर्च टाकणे अनिवार्य आहे. संदर्भ क्र. (9) मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व 
तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे. 

४. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 

कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६, 

सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 

५. *सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 

शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 

विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ मधील अटींची पुर्तता होत असून, प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१६१७१९२३४६१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D ) | Nn eS h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
७ Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4caa310d2e7860201ab5363a2133e09 
27#26c0f01 6fdf, 
2.5.4.45=032 100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC 14A54419D0 
(0 Nn ava Nn e A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.10.17 11:06:38 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०१८/प्र.क्र. ५६ /का-९ 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


